प्रशासकीय मान्यता- 

जळगांव-जमोद, जि.बुलढाणा येथील 
न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे 
उर्वरित बांधकाम व अनुषंगिक कामे 
करणेबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
विधि व न्याय विभाग, 
शासन निर्णय क्र.सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२१/का-१३, 
मादाम कामा मार्ग,हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
दिनांक:- २५ जानेवारी २०२२ 


पहा :- मा.प्रबंधक (निरिक्षणे-२), उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई यांचे 
क्र. बी (SEA) ६०४२/२०१८(४६)/१४८४/२९९९, दि. २४ नोव्हेंबर, २०२१ चे पत्र. 


प्रस्तावना:- 
जळगांव-जामोद, जि.बुलढाणा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे 


उर्वरित बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करणे याबातचा प्रस्ताव मा. उच्च न्यायालय, मुंबई 
यांच्याकडून उपरोक्त संदर्भाधिन क्रमांक १ च्या पत्रान्वये शासनास सादर करण्यात आला आहे. 
सदरहू प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

जळगांव-जामोद, जि.बुलढाणा येथील न्यायालयीन इमारतीच्या पहिल्या मजल्याचे 
उर्वरित बांधकाम व इतर अनुषंगिक कामे करणे याकरीता रु.३,२८,२८,०००/- (रुपये तीन कोटी 
अठ्ठावीस लाख अठ्ठावीस हजार फक्त) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या कामास (खाली नमूद केलेल्या 
विगतवारीनुसार) या शासन निर्णयाद्वारे प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


प्रशासकीय मान्यता 
रक्‍कम रुपयात 


। 
रे 
र 


अंतर्गत विद्युतीकरण ४,९९,२५३.०० 
७ 


2 

3 
पाणीपुरवठा व जलनि:स्सारण ४,९९,२५३.०० 
अग्नीशमन यंत्रणा ९९,८५०.०० 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२१/का-१३, 


आवारभित व गेट ५६,०५,६००.०० 


8 
अंतर्गत रस्ते ५१,१०,५६०.०० 
fear 


एबी रुम, एरिआ लाईटिंग, पंप, जनरेटर, सीसीटिव्ही 


आकस्मिक निधी (४%) 
१५ | वस्तु नि सेवा कर (१२%) 
fe 
Lo 


२. ही प्रशासकीय मान्यता खालील अटींच्या अधीन राहून देण्यात येत आहे. 
अ)काम सुरु करण्यापूर्वी नमुना नकाशा, मांडणी नकाशा तसेच विस्तृत नकाशास 
वास्तुविशारदांकडून मंजूरी घेऊनच सुरु करावे. 


ब) ढोबळ स्वरुपात धरण्यात आलेल्या तरतुदीबाबत काम करतेवेळी विस्तृत 
अंदाजपत्रक करुनच काम हाती घ्यावे. 


क) प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभाग, शासन निर्णय क्र. इएनव्ही-२०१३ / 
प्र.क्र.१७७/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या 
मार्गदर्शक तत्वांनुसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


ड) काम सुरू करण्यापुर्वी सर्व संबंधित स्थानिक संस्था/प्राधिकरणे यांची मान्यता घेण्यात 
यावी. 


इ) सावर्जनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्र.बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/ 
इमारती-२, दि. ०७.०७.२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


ई) नियोजित जागा उपभोक्ता विभागाच्या ताब्यात असल्याचे प्रमाणपत्र प्राप्त करुन सदर 
कामाच्या निविदा सूचना प्रसिध्द करण्यात याव्यात. 


३. या प्रित्यर्थ होणारा खर्च “मागणी क्र.एच-८, ४०५९ सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च-०१, कार्यालयीन इमारती-०५१,बांधकाम-पंचवार्षिक योजनांतर्गत योजना, (०३) न्यायदान 
(केंद्रपुरस्कृत योजना-राज्य हिस्सा), योजनांतर्गत, (०३) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ मोठी बांधकामे 
(४०५९०६७२) व (२१) न्यायदान (केंद्रपुरस्कृत योजना- केंद्र हिस्सा), (२१) (०१) मोठी बांधकामे, ५३ 
मोठी बांधकामे (४०५९१२२२)" लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. मात्र, अर्थसंकल्पात 
तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करण्यात येऊ नये. 


४. हे आदेश सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय दिनांक २५ सप्टेंबर २०१९ अन्वये 
मा.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती यांनी दिलेल्या तांत्रिक 
मान्यतेनुसार, नियोजन विभाग शासन निर्णय दिनांक ११ जून २०१८ अन्वये प्रशासकीय 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः सीसीबी-१११९/प्र.क्र.२१/का-१३, 


विभागास असेलेल्या प्राधिकारानुसार आणि वित्त विभाग शासन निर्णय क्र:-विअप्र 
२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२ दि.१७ एप्रिळ,२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय 
अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८ भाग पहिला, उपविभाग-पाच, अनुक्रमांक १, महाराष्ट्र 
सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील परिच्छेद क्र. १३४ अनुसार प्रशासकीय विभागास 
प्रदान केलेल्या अधिकारान्वये संबंधित सक्षम प्राधिका-यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत 
आहेत. 

कि सदर शासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेत 
स्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२२०१२५१२४०२६८४१२ 
असा आहे. हा शासन निर्णय डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहे. 


विधि सल्लागार-नि-सह सचिव, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


१) मा. सभापती, विधान परिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा.अध्यक्ष, विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, विधान परिषद/ विधानसभा ,महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई. 
मा.महाप्रबंधक, उच्च न्यायालय , मुंबई, 


) 

) 

) 

) 
५) मा. प्रबंधक बी (डब्ल्यू) शाखा, उच्च न्यायालय, अपिल शाखा, मुंबई, 
) 

) 

) 


AD 


CS 02८ ww 


मा.प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, बुलढाणा 
महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरीक्षा) महाराष्ट्र-दोन, मुंबई/नागपूर, 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, अमरावती 
अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, अकोला 
१०) कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, खामगांव, जि.बुलढाणा 

(मूळ अंदाजपत्रक व आराखडे यांच्यासह) 
११) उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उपविभाग, जळगांव-जामोद, जि. बुलढाणा 
१२) जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 
१३) कक्ष अधिकारी (इमा-२),सार्वजनिक बांधकाम विभाग, HATHA, मुंबई-४०० ०३२, 
१४) कक्ष अधिकारी (व्यय-५), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 
) 
) 


Nn S&S OM 


vo 


१५) कक्ष अधिकारी (१४४३), नियोजन विभाग,मंत्रालय, मुंबई-४०० 032, 

१६) अपर आयुक्‍त व सदस्य सचिव, मराठवाडा वैधानिक विकास मंडळ, नवीन 
प्रशासकीय इमारत, जिल्हाधिकारी कार्यालय परिसर, औरंगाबाद. 

१७) महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१८) कक्ष अधिकारी, का-११ व १२, विधि व न्याय विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० 032 

१९) निवड नस्ती/संग्रहार्थ. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


